शुद्धीपत्रक 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे.अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८ /प्र.क्र.८७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ .०२.२०२० 


संदर्भ : शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३, 
दिनांक १४.०२.२०२०. 


शासन शुध्दिपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असुन 
तो खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा - 


“सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥१9॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२२६१७११५०३२२९ असा 
आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व॒ नावाने. रि 
D | n e 5 h A p p aj | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S a S te 8fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 


ate: 2020.02.26 17:18:07 +05'30' 


(erat आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री(गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Cc Av A  -0 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीटी -३६१८ /प्र.क्र.८७/पोल-३ 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर,मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, 
मुंबई. 

११. मे.अर्नेस्ट अँड यंग कंपनी, १४ वा मजला, द रुबी, २९, सेनापती बापट मार्ग, 
दादर(पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८. 

१२. अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

१३. निवड नस्ती / पोल-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


